महिला व बाल विकास विभागांतर्गत मागणी क्र.एक्स-१, 
२२३५, सामाजिक सुरक्षा व कल्याण या प्रधान शिर्षांतर्गत 
अनिवार्य बाबींवरील तरतुदी वितरीत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 


महिला व बाल विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक- बीजीटी-२०२३/प्र.क्र.१६/का-०४ 
नविन प्रशासन भवन, तिसरा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक :- ३१ जुले, २०२३ 


संदर्भ :- 


-O 


. वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दि.१२.४.२०२३ 


२. महिला व बाल विकास विभाग, शासन निर्णय क्र.बीजीटी-२०२३/प्र.क्र.१६/का-४, दि.०६.०४.२०२३ 
३. महिला व बाल विकास विभाग, शासन निर्णय क्र.बीजीटी-२०२३/प्र.क्र.१६/का-४, दि.२०.०४.२०२३ 
४. महिला व बाल विकास विभाग, शासन निर्णय क्र.बीजीटी-२०२३/प्र.क्र.१६/का-४, दि.०४.०५.२०२३ 
५. महिला व बाल विकास विभाग, शासन निर्णय क्र.बीजीटी-२०२३/प्र.क्र.१६/का-४, दि.२०.०६.२०२३ 
६. महिला व बाल विकास विभाग, शासन निर्णय क्र.बीजीटी-२०२३/प्र.क्र.१६/का-४, दि.२७.०६.२०२३ 


शासन निर्णय :- 


राज्याच्या अर्थसंकल्पात समाविष्ट करण्यात आलेल्या अनिवार्य व कार्यक्रम खर्चावरील निधी वितरीत करण्याच्या 
अनुषंगाने वित्त विभागाने संदर्भाधीन दि.१२.४.२०२३ रोजीच्या परिपत्रक/ शासन निर्णयाव्दारे दिलेल्या मान्यतेनुसार सदर 
शासन निर्णयाव्दारे खालील विवरणपत्रातील स्तंभ क्र. (2) मधील लेखाशिर्ष/ उद्दिष्टांकरिता स्तंभ क्र. (५) मध्ये 
दर्शविल्याप्रमाणे एकूण विद्यमान तरतूद ₹.१९३७६.८२ लक्ष मधून ₹.९८६.५४ लक्ष (अक्षरी नऊ कोटी शाहाऐंशी लक्ष 
चोपन्न हजार फक्त) इतका निधी आयुक्‍त, महिला व बाल विकास आयुक्तालय, पुणे यांना वितरीत करण्यात येत आहे. 


(रुपये हजारात) 
. —— अर्थसंकल्पीय | यापूर्वी वितरीत | प्रस्तावित 
अ.क्र प्रधान/ लेखाशिर्ष, संगणक / उद्दिष्ट ग 
तरतूद वितरण 
(१) (र) (3) (8) (4) 
2234, सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, 
०२-समाज कल्याण, 
००१ संचालन व प्रशासन, 
(09) महिला व बाल कल्याण संचालनालय 
१ (०१) (09) महिला व बाल कल्याण संचालनालय (अनिवार्य) 
(२२३५-२०७२) 
०१, वेतन ४१९०६३ १००५७५ ३३५२५ 
०३, अतिकालिक भत्ता ५७८ ११५ 
०६, दूरध्वनी, वीज व पाणी शुल्क ३२०० ६४० 
१०, कंत्राटी सेवा ३३६६० ६७३२ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीजीटी-२०२३/प्र.क्र.१६/का-०४ 


अ.क्र प्रधान/ लेखाशिर्ष, संगणक सांकेतांक/ उद्दिष्ट १ ॥७॥०॥ ८. 
तरतूद वितरण 
(१) (२) (३) (४) (५) 
११, देशांतर्गत प्रवास खर्चे ५२५० १०५० 
१३, कार्यालयीन खर्च ११३६७ २२७३ 
१४, भाडेपट्टी व कर ३५५३ ७१० 
१७, संगणक खर्च ४६५ ९३ 
२१, पुरवठा व सामग्री १०० २० 
२६, जाहिरात व प्रसिध्दी ४०० Yo 
२८, व्यावसायिक सेवा Go १० 
५०, इतर खर्च २० डू 
५१, मोटार वाहने ३५ ७ 
एकूण (०१) (०१) ४७७७४१ ११२२६९ ३३५२५ 
2 । (09) (03) महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती 
अधिनियम, १९६१ याच्या कलम १८३ अन्वये जिल्हा 
परिषदांना, आस्थापना अनुदाने (स्थानिक क्षेत्र) 
(अनिवार्य) (२२३५-२३२१) 
३१, सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) ८५८ ८५ 
३६, सहायक अनुदाने (वेतन) ११५५०० २७७२० ९२४० 
एकूण (०१) (०३) ११६३५८ २७८०५ ९२४० 
एकूण (०१) ५९४०९९ १४००७४ ४२७६५ 
एकूण ००१ ५९४०९९ १४००७४ ४२७६५ 
१०२,बाल कल्याण 
०१,बालक समृध्दी योजना 
३ | (०१) (०४ बाल न्याय अधिनियमान्वये शासन प्रमाणित गृहे 
व सुधारगृहे यांचे परिरक्षण करणे.(अनिवार्य) (२२३५-३०३२) 
०१, वेतन ४६८२७ ११२३८ ३७४६ 
०६, दूरध्वनी, वीज व पाणी शुल्क १०८४ २९६ 
११, देशांतर्गत प्रवास खर्च १५६ 32 
१३, कार्यालयीन खर्च १९९ ३८ 
१४, भाडेपट्टी व कर १२६५ २५३ 
१९, आहार खर्च २८३८ ५६७ 
२१, पुरवठा व सामग्री ४०७ ८१ 
५०, इतर खर्च १६८ ३३ 
एकूण (०१) (०४) 
५२९३६ १२४५७ ३७४६ 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीजीटी-२०२३/प्र.क्र.१६/का-०४ 


अ.क्र प्रधान/ लेखाशिर्ष, संगणक सांकेतांक/ उद्दिष्ट कया क कात 
तरतूद वितरण 
(१) (२) (३) (४) (५) 
४ | (09) (०५ महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाची 
स्थापना (अनिवार्य) (२२३५ ए ३११ 
३१, सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) १४५३ १४५ 
३६, सहायक अनुदाने (वेतन) ११०१० २६४२ ८८१ 
एकूण (०१) (०५) १२४६३ २७८७ ८८९ 
एकूण (०१) ६५३९९ १५२४४ ४६२७ 
५ | 02, स्वयंसेवी संस्थांना अनुदान 
(०२) (०३) संगोपन व संरक्षणाची गरजे असलेल्या मुलांसाठी 
संस्था चालविणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थांना सहायक अनुदान 
(अनिवार्य) (२२३५-३०४१) 
३१, सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) १९८२७४, | 
३६, सहायक अनुदाने (वेतन) १४२००७ ३४०८१ 
एकूण (०२) (०३) २६०३८९ ३४०८९ 
६ । (02) (०४ महाराष्ट्र राज्य समाजकल्याण मंडळाला 
सहायक अनुदान (अनिवार्य) (२२३५ बी ९४२) 
३१, सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) ६४६६६ ६४६६ 
३६, सहायक अनुदाने (वेतन) ८४५७ २०२९ 
एकूण (०२) (०४) ७३१२३ ८४९५ 
एकूण (०२) ३३३५०४ ४२५७६ 
एकूण १०२ ३९८९०३ ५७८२० ४६२७ 
७ | १०३, महिला कल्याण 
(०१) महिला कल्याण योजना 
(09) (09) स्वागत केंद्रे, राज्य गृहे व संरक्षण गृहे (अनिवार्य) 
(२२३५-१२५४) 
०१, वेतन १५३४४७ ३६८२७ १२२७६ 
०६, दूरध्वनी, वीज व पाणी शुल्क ४१८१ ८२३६ 
१०, कंत्राटी सेवा १०४१२ २०८२ 
११, देझांतर्गत प्रवास खर्च १२०० २४० 
१३, कार्यालयीन खर्च २२८४ ४५६ 
१४, भाडेपट्टी व कर ८७०० १७४० 
१९, आहार खर्च २८७२३ ५७४४ 
२१, पुरवठा व सामग्री ५२८० १०५६ 
३१, सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) ८५६ ८५ 
५०, इतर खर्च ७१२ १४२ 
एकूण (०१) (०१) २१५७९५ ४९२०८ १२२७६ 


पृष्ठ ६ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीजीटी-२०२३/प्र.क्र.१६/का-०४ 


अ.क्र प्रधान/ लेखाशिर्ष, संगणक सांकेतांक/ उद्दिष्ट १ ॥७॥०॥ ०८. 
तरतूद वितरण 
(१) (२) (३) (४) (५) 
८ | (११ महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाला अनुदान 
(११) (०१) महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाला अनुदाने 
(अनिवार्य) (२२३५-२१६१) 
३१, सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) १०६०८३ १०६०८ 
३६, सहायक अनुदाने (वेतन) ४४८१६ १०७५५ ३५८५ 
एकूण (११) (०१) १५०८९९ २१३६३ ३५८५ 
९ । (२३) संरक्षण अधिकारी 
(२३) (०१) संरक्षण अधिकारी (अनिवार्य) (२२३५ ए ८५७) 
०१, वेतन २५०००० ६०००० २०००० 
०६, दूरध्वनी, वीज व पाणी शुल्क १२८२ २५६ 
१०, कंत्राटी सेवा ६०००० १२००० 
११, danced प्रवास खर्च ४००३ ८०० 
१३, कार्यालयीन खर्च १०५०० 2200 
१४, भाडेपट्टी व कर ४१७८ ८३५ 
१७, संगणक खर्च ८००० १६०० 
२०, इतर प्रशासकीय खर्च ३५९० ७१८ 
एकूण (२३) (०१) ३४१५५३ ७८३०९ २०००० 
एकूण १०३ ७०८२४७ १४८८८० ३५८६१ 
| ० | १०४,वृध्द, विकलांग व निराश्रीत व्यक्‍तींचे कल्याण 
(०१) (०१) भिक्षेकारी गृह (अनिवार्य) (२२३५-२८७८) 
०१, वेतन १९१८९५ ४६०५४ १५३५१ 
03, अतिकालीन भत्ता १२४ 2x 
०६, दूरध्वनी, वीज व पाणी शुल्क ३५०० ७०० 
१०, कंत्राटी सेवा ६२५ १२५ 
११, देशांतर्गत प्रवास खर्च ११३५ २२७ 
१३, कार्यालयीन खर्च १४४८ २८९ 
१४, भाडेपट्टी व कर ५२९ १०५ 
१९, आहार खर्च ३०४९९ ६०९९ 
२१, पुरवठा व सामग्री ३३७७ ६७५ 
५०, इतर खर्च ६३० १२६ 
एकूण (०१) (०१) २३३७६२ ५४४२४ १५३५९ 
एकूण १०४ २३३७६२ URL १५३५९ 
7 १ | ८००, इतर खर्च 
(०१) (०४) इमारत दुरुस्ती (अनिवार्य) (२२३५-२२४१) २४३९ ven] | 
२७, लहान बांधकामे २४३१ VCR Fe 


शासन निर्णय क्रमांकः बीजीटी-२०२३/प्र.क्र.१६/का-०४ 


अ.क्र प्रधान/ लेखाशिर्ष, संगणक सांकेतांक/ उद्दिष्ट ११11.) 
तरतूद वितरण 
(१) (२) (३) (४) (4) 
एकूण ८०० १९३७४४२ ४०९६८४ ९८६०४ 
एकूण ०२, समाज कल्याण 
१२ | ६०, इतर सामाजिक सुरक्षा व कल्याण कार्यक्रम 
१०४, ठेव संलग्न विमा योजना 
(००) (०१) ठेव संलग्न विमा योजना (अनिवार्य) (२२३५- 
२२५२) 
५०, इतर खर्च २४० ko 
एकूण ६०, इतर सामाजिक सुरक्षा २४० ko 
एकूण 2234, सामाजिक सुरक्षा व कल्याण (अनिवार्य) १९३७६८२ ४०१६८४ ९८६५४ 
२. या शासन निर्णयाव्दारे वितरीत करण्यात आलेला निधी कोषागारातून आहरित करण्यापूर्वी तसेच खर्च करताना 


राज्य शासनाची कार्य नियमावली, वित्तीय नियमावली, अर्थसंकल्पीय नियम पुस्तिकेतील तरतूदी व सर्व अटी/ शर्तीचे 
तसेच वित्त विभागाच्या संदर्भाधिन दि.१२.४.२०२३ च्या शासन निर्णयात नमूद अटी/हार्तीचे पालन करण्याची जबाबदारी 
संबंधित नियंत्रक अधिकारी यांची राहील. 


३. सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) या बाबीखाली यापुर्वी वितरीत अनुदानाचा विनियोग पुर्ण झालेला असल्याबाबत 
नियंत्रक अधिकारी यांनी खात्री करावी त्याचप्रमाणे याबाबतची उपयोगिता प्रमाणपत्रे प्राप्त करावीत. यापूर्वी वितरीत 
कलेल्या अनुदानाची तसेच या शासन निर्णयानुसार वितरीत करण्यात आलेल्या अनुदानाची उपयोगिता प्रमाणपत्रे प्राप्त 
झाल्यानंतरच पुढील अनुदान वितरीत करण्यात येईल. 


४. अर्थसंकल्प वितरण प्रणालीवर उपलब्ध करुन दिलेला निधी कोषागारातून आहरीत करण्यापूर्वी तसेच खर्च 
करताना राज्य शासनाची कार्यनियमावली, वित्तीय नियमावली, अर्थसंकल्पीय नियम पुस्तिकेतील तरतुदी तसेच शासन 
परिपत्रक, वित्त विभाग क्रमांक AY २०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३ दि.१२ एप्रिल,२०२३ मधील मार्गदर्शक सुचनांचे 
काटेकोरपणे पालन करावे. 

५. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०२३०८०११४२७२६३९३० असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by SUNIL DEORAO SARDAR 
: C=IN, O=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 


DN: 

ou=WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT DEPARTMENT, 
2.5.4.20=c0098eb68042c66b721 1 5bc62ef9206ece42981aa 
b126657128d7cadca447533, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 


SA R DA R serialNumber=778B75C2C14BADBE6832D77601CF425AA 
7979B907650965C8391 9DBA7DC458C7, cn=SUNIL 
DEORAO SARDAR 
Date: 2023.08.01 14:28:57 +05'30' 


(सुनिल सरदार) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. आयुक्त, महिला व बाल विकास आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
२. सदस्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग, बांद्रा, मुंबई 
३. सचिव, महाराष्ट्र राज्य समाजकल्याण बोर्ड, चेंबूर, मुंबई 
पृष्ठ ६ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीजीटी-२०२३/प्र.क्र.१६/का-०४ 


छ. 
टु. 
६. 


qo, 
99. 
१२. 
93. 
१७. 
१५. 
१६. 
१७. 


सचिव, महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोग, वरळी, मुंबई 

उप आयुक्‍त (महिला विकास), महिला व बाल विकास आयुक्तालय, पुणे 
उप आयुक्‍त (बाल विकास), महिला व बाल विकास आयुक्तालय, पुणे 
सर्व विभागीय उपायुक्‍त (महिला व बाल विकास) 

सर्व जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी 

सर्व जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी (महिला व बाल विकास), जिल्हा परिषद 
महालेखापाल- महाराष्ट्र-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता ), मुंबई / नागपूर 
महाळेखापाल- महाराष्ट्र-१/२ (लेखा परिक्षा), मुंबई / नागपूर 

अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई 

नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


अवर सचिव/ कक्ष अधिकारी (कार्यासन-२,३,७-अ,८,९,१०), महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


निवड नस्ती, का-०४. 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


